अधीक्षक अभियंता, सा.बां.परिमंडळ, 

अमरावती यांच्या अंतर्गतच्या अनुसूचित 
जमातीचे जातीदावे अवैध ठरलेल्या 
कर्मचा-यांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण 


करून सदर अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ 
देणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३५/प्रशासन-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दि. ०३ मे, २०२१ 


संदर्भ : १) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१९ 
२) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अमरावती यांचा कार्यालयीन आदेशा 
क्र. ९३१/२०१९ दि. २४ डिसेंबर, २०१९ 
३) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला यांचा कार्यालयीन seal क्र. 
३६४/२०१९,३६५/२०१९,३६६/२०१९, ३६७/२०१९, ३६८/२०१९, ३६९/२०१९ 
दि. २६ डिसेंबर, २०१९ 
४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अकोला यांचा कार्यळयीन आदेशा 
क्र. २६३/२०१९ दि. २६ डिसेंबर, २०१९ 
५) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, बुलढाणा यांचा कार्यालयीन आदेशा 
क्र. 49/2098 दि. २६ डिसेंबर, २०१९ 
६) अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, यवतमाळ यांचा कार्यालयीन आदेशा 
क्र. ४४८/२०१९,४४९/२०१९,४५०/२०१९,४५१/२०१९ दि. ३० डिसेंबर, २०१९ 
७ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती यांचा कार्यालयीन 
आदेश क्र. ३५९/२०१९ दि. ३० डिसेंबर, २०१९ 
८) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, 
दि.३० जून, २०२० 
९) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/ १६-ब 
दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० 


प्रस्तावना :- 


माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने सिव्हील अपिल क्र. ८९२८/२०१५ (चेअरमन अन्ड मॅनेजिंग 
डायरेक्टर, एफसीआय आणि इतर विरूध्द जगदिश बालाराम बहिरा व इतर) व इतर याचिकेमध्ये 
दि. ०६ जुले, २०१७ रोजी मागास जातींना असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे शासकीय सेवेत दाखल 
झालेल्या व त्यानंतर जातीचे दावे अवैध ठरलेल्या व्यक्‍तींना शासकीय सेवेत संरक्षण देय ठरत नाही, 
असा निर्णय दिला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३५/प्रशासन-१ 


येथील रिट याचिका क्र. ३१४०/२००८ मधील दि. २८ सप्टेंबर, २०१८ च्या आदेशामध्ये तसेच सर्वोच्च 
न्यायालयाच्या आदेशानुसार दि. ३१ डिसेंबर, २०१९ पर्यंत कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. 
त्यानुषंगाने उपरोक्‍त संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयातील तरतुदी विचारात घेता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखाळील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, 
अमरावती यांच्या अंतर्गतच्या अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले, अनुसूचित जमातीचे 
जात प्रमाणपत्र अवैध ठरल्यानंतर विशेष मागास प्रवर्गाचे अथवा अन्य कोणत्याही मागास प्रवर्गाचे 
जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले कर्मचारी, अनुसूचित जमातीचा दावा सोडून दिलेले कर्मचारी 
तसेच ज्या कर्मचा-यांनी त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याच्या जात 
पडताळणी समितीच्या निर्णयाच्या विरोधात माननीय न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील, 
मात्र त्यांच्या प्रकरणी माननीय उच्च न्यायालयाने किंवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र 
अवैध ठरविण्याच्या समितीच्या निर्णयास स्थगिती दिली नसेल असे कर्मचारी यांच्या सेवा अधिसंख्य 
पदावर वर्ग करण्यात आल्या असल्याने, त्यासाठीची अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि. २७ नोव्हेंबर, २०२० च्या शासन निर्णयान्वये, 
अधिसंख्य पदांवर सेवा वर्ग करण्यात आलेल्या / नियुक्त्या देण्यात आलेल्या कर्मचा-यांच्या 
अधिसंख्य पदांवरील Pyaar, अधिसंख्य पदावरील ११ महिन्यांचा कालावधी संपुष्टात 
आल्यांनतर पुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले 
असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा 
अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ देण्याचे निदेश देण्यात आले 
असल्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम परिमंडळ,अमरावती यांच्या अंतर्गतच्या अनुसूचित जमातीचे जातीदावे अवैध ठरलेल्या 
कर्मचा-यांकरिता अधिसंख्य पदे निर्माण करून सदर अधिसंख्य पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र. १ च्या शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन 
राहून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
परिमंडळ, अमरावती यांच्या अंतर्गतच्या प्रपत्र 'अ* मध्ये नमूद कर्मचा-यांच्या सेवा अधिसंख्य पदांवर 
वर्ग करण्यात आल्याने त्यासाठीची आवश्‍यक १४ अधिसंख्य पदे तात्पुरत्या स्वरूपात ११ 
महिन्यांकरिता किंवा सदर कर्मचारी सेवेत राहिले असते तर ते ज्या दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले 
असते त्या दिनांकापर्यंत यांपैकी जे आधी घडेल त्या कालावधीपर्यंत निर्माण करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ व ३ या शासन निर्णयांमधीळल 
तरतुदींच्या अधीन राहून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, अमरावती यांच्या अधिपत्याखालील प्रपत्र 'अ' मध्ये नमूद 
कर्मचा-यांच्या १४ अधिसंख्य पदांना यापुढील ११ महिने किंवा ते सेवेत राहिले असते तर ते ज्या 
पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३५/प्रशासन-१ 


दिनांकाला सेवानिवृत्त झाले असते त्या दिनांकापर्यंत किंवा अभ्यास गटाच्या शिफारशी शासनास 
प्राप्त होऊन त्यावर शासनाचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात येत आहे. 

२. या अधिसंख्य पदाच्या वेतनावर होणारा खर्च हा संबंधित कर्मचारी ज्या कार्यालयात 
कार्यरत राहतील, त्या कार्यालयाच्या वेतनासंबंधिच्या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा 
आणि संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

३. सदर शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, 
दि. २१ डिसेंबर, २०१९ व क्र. बीसीसी -२०२०/ प्र.क्र.१८७ ओ/१६-ब, दि.३० जून, २०२० रोजीच्या 
तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या क्र. बीसीसी २०१८/ प्र.क्र.३०८/१६-ब, दि.२७ नोव्हेंबर, २०२० 
या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०५०३१५१२४४९६१८ असा आहे. 
हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


1१नक्प ला... Yee t caterer 
KYAMUDDIN KHAN AN ccm 
र खान) 
कार्यासन अधिकारी 


प्रत-१. मा. मंत्री / मा. राज्यमंत्री (सा.बां.) यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा व विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव 
३. अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, 
मुंबई ३२. 
४. सचिव (रस्ते) व सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ३२. 
५. प्र. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. महाळेखाकार (लेखा व हकदारी)-॥ , महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
८. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती. 
९. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, अमरावती 
१०. सर्व सह सचिव / उप सचिव सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. सर्व अवर सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. संचालक, लेखा व कोषागारे, अमरावती. 
१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, अमरावती. 
१४. कार्यासन सेवा-४, सार्वजनिक बांधकाम विभाग. 
१५. कार्यासन प्रशासन-१, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (निवडनस्ती) 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३५/प्रशासन-१ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र. ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३५/प्रशासन-१ 
दि. ०३ मे, २०२१ सोबतचे सहपत्र. 


प्रपत्र अ 


अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळ, अमरावती यांच्या अंतर्गतच्या 


कर्मचा-यांनी अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव निर्माण 


करावयाची व मुदतवाढ द्यावयाची अधिसंख्य पदे 


अ. | अधिकारी/ | पदनाम व | नियुक्तीचा निवृत्तीचा अधिसंख्य । अधिसंख्य पदावर 
क्र. कर्मचा-याचे | गट दिनांक दिनांक पदावर सेवा | देण्यात येणारे मासिक 
नाव वर्ग वेतन 
करण्यात 
आल्याचा 
दिनांक 
i श्री. राजू | कनिष्ठ १३.०२.१९९५ | ३१.०८.२०२७ २४.१२.२०१९| रू. ४३८७५/- 
नारायणराव । लिपिक नि एस-८(२५५००-८११००) 
पखाले टंकलेखक मूळ वेतन रू.३७५००/- 
गट-क 
२. श्री. अजय | कनिष्ठ १८.०१.१९९४ | ३०.०४.२०२८| २६.१२.२०१९| रू. ५१७५०/- 
वसंतराव लिपिक एस-१३(३५४००- 
झंझाड गट-क ११२४००) 
मूळ वेतन रू.४११००/- 
३. श्री. कनिष्ठ ३०.०७.१९९० | ३१.०८.२०२६| २६.१२.२०१९| रू. ४१७०१/- 
नंदकिशोर । लिपिक एस-८(२५५००-८११००) 
गुणवंतराव । गट-क मूळ वेतन रू.३५३००/- 
खोडके 
४. | श्रीधर कनिष्ठ २४.१२.१९९८ | ३०.११.२०२८| २६.१२.२०१९| रू. ४५९००/- 
शामराव लिपिक एस-८(२५५००-८११००) 
बोपटे गट-क मूळ वेतन रू.३६४००/- 
५. श्री. किशोर | कनिष्ठ १५.०९.१९८९ | ३०.०६.२०२३| २६.१२.२०१९| रू. ४८६५०/- 
नारायणराव । लिपिक एस-८(२५५००-८११००) 
रंभाड गट-क मूळ वेतन रू.३८६००/- 
६. | श्रीम. कल्पना | कनिष्ठ २१.०८.१९९६ । ३१.०३.२०२५| २६.१२.२०१९| रू. ४५५२५/- 
गोविंदराव । लिपिक एस-६(१९९००-६३२००) 
टापरे (शिंदे) | गट-क मूळ वेतन रू.३६१००/- 
७. | at. सुनिल | अनुरेखक | ३०.०५.१९९८ | ३०.०९.२०२५| 2G.92.2098] रू. ५०२२५/- 
हिरालाल गट-क एस-८(२५५००-८११००) 
मुंधरे मूळ वेतन रू.३९८००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः ईएसटी-२०२१/प्र.क्र.३५/प्रशासन-१ 


८. श्री. नरेंद्र | वरिष्ठ १७.०६.१९८२ | ३०.०९.२०२१| 30.92.2098] रू. ६१५२५/- 
एकनाथ लिपिक एस-८(२५५००-८११००) 
डेकाटे गट-क मूळ वेतन रू.४८९००/- 

९. श्री. विद्याधर | वरिष्ठ ०५.११.१९८४ | 39.04.2023] 30.92.2098] रू. ७१४००/- 
रूखमाजी । लिपिक एस-१४(३८६००- 
नंदनवार गट-क १२२८००) 

मूळ वेतन रू.५६८००/- 

हि श्री. राजेद्र | कनिष्ठ २७.०४.१९८४ । 39.92.2029) ३०.१२.२०१९| रू. ५८०२५/- 
कन्हैयालाल | लिपिक एस-८(२५५००-८११००) 
ठाकूर गट-क मूळ वेतन रू.४६१००/- 

| श्री. संजय | भांडारपाल | 03.99.9882 | ३०.०४.२०२८| 30.92.2098] रू. ७३५२५/- 
गोपाळराव । गट-क एस-१४(३८६००- 
लीखार १२२८००) 

मूळ वेतन रू.५८५००/- 

१२. | श्री. मुरलीधर | नाईक १९.१०.१९८३ | ३०.०६.२०२२| २६.१२.२०१९| रू. ४३९७४/- 
कुरजी गट-ड एस-६(१९९००-६३२००) 
ननोमा नाईक मूळ वेतन रू.३७२००/- 

१३. | श्री. हरिदास | शिपाई १३.०९.१९९६ | 39.92.2038] ३०.१२.२०१९| रू. ३७७७५/- 
रंगराव टापरे | गट-ड एस-३(१६६००-५२४००) 

मूळ वेतन रू.२९९००/- 

१४ | श्री. विलास | शिपाई २७.०९.१९८९ | ३०.०६.२०२७ २६.१२.२०१९| रू. २०२९०/- 
भगवान गट-ड एस-१(१५०००-४७६००) 
तायडे मूळ वेतन रू.१७०००/- 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


